राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात 
प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत 
योजनेतंर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल 
कॅन्सर अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर येथील 
टर्शरी केअर कॅन्सर सेंटरसाठी सर्वसाधारण 
(General) या घटकासाठी केंद्र हिस्सा 
रु.३८२.८८ लक्ष व राज्य हिस्सा रु. २५५.२५ 
लक्ष अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२० 


वाचा :- 


१) आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे क्रमांक T-20094/2/2098- CR 
(९७॥)-॥ SECTION), दिनांक 39 ऑक्टोबर,२०१७ 

2) सहसंचालक,आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग) ,मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/पुरवणी 
मागणी/२०२०-२०२१/५-८/२० -२, दिनांक १५ जून, २०२० 


प्रस्तावना :- 


“राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत 


योजना” या योजनेंगर्तत, राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर या 


संस्थेस नागपूर येथे टर्शरी केअर कॅन्सर सेटर (000) स्थापन करण्याकरीता केंद्र शासनाने सन 


२०१७-१८ मध्ये या संस्थेस वितरीत केलेल्या केंद्र हिस्सा ६० cah व सदरील निधीच्या समरुप 


राज्य हिस्सा ४० टक्के प्रमाणे निधी सदरहू संस्थेस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१७-१८ या वितीय वर्षाकरीता राष्ट्रीय कर्करोग, मधुमेह, ह्दयरोग व पक्षाघात 


प्रतिबंध व नियंत्रण कार्यक्रम केंद्र पुरस्कृत योजना या योजनेंगर्तत, राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-३अ 


कँन्सर अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर या संस्थेस नागपूर येथे टर्शरी केअर कॅन्सर सेटर (TCCC) 


सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने मंजूर केलेला केंद्र हिस्सा रुपये ३८२.८८ लक्ष व त्या 


समरुप राज्य हिस्सा रु.२५५.२५ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


2: उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 
कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्कम कार्यक्रम 
अधिकारी राष्ट्रसंत तुकडोजी रिजनल कॅन्सर अँण्ड रिसर्च सेंटर, नागपूर यांच्याकडे सुपुर्द करावी. 
यासाठी सह संचालक (अर्थसंकल्प व प्रशासन ), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद केलेल्या योजना निहाय केंद्र व राज्य 
हिळ्यापोटी नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२०२१ साठी मंजूर 
करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


ner or: अर्थसंकल्पिय | वितरीत रक्‍कम 


अ. तपशिल 
तरतुद =| (रुपये लाखात) 


केंद्र हिस्सा 

मागणी क्रमांक-आर-१ 

मुख्य लेखाशिर्ष :- २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य 

(०१(४१) राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह, 
हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंधक नियंत्रण 
कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस ) (केंद्रपुरस्कृत 
योजना - केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) 
३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
लेखाशिर्ष २२१० एफ ३८२ 


२२१०-२३८२ २३८२.८८ ३८२.८८ 


राज्य हिस्सा 

मागणी क्रमांक-आर-१ 

मुख्य लेखाशिर्ष :- २२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य 

(०१(४२) राष्ट्रीय कर्करोग,मधुमेह, 
हृदयरोग व पक्षाघात प्रतिबंधक नियंत्रण 


२२१०-३९१ ४९९.८० २५५.२५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-३अ 


कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस ) (केंद्रपुरस्कृत 
योजना - राज्य हिस्सा ४० टक्के) 
(कार्यक्रम) 

३१ - सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
लेखाशिर्ष २२१० एफ ३९१ 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख /सहसंचाळक,आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग) ,मुंबई यांनी शासनास कळविले 


असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक १६ 


एप्रिल, २०२० च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील 


अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या 


अनुषंगाने महालेखापरिक्षकांच्या लेखापरीक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 


प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 


कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या 


धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी सदर संस्थेच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च 


करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक १६ एप्रिळ, २०२० च्या शासन 


निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शतींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्‍यक 


ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवऱ्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे सदर संस्थेच्या 


अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक 


राहील. 


५. सदरील अनुदान Gard असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पूरमा-२०२०/प्र.क्र.१६३/आरोग्य-३अ 


घेण्यात यावी. तसेच केंद्र शासनाच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचे पत्र क्रमांक- T- 


२००१५/२/२०१४- CR (NCD-Il SECTION), दिनांक ३१ ऑक्टोबर,२०१७ मधील परिच्छेद 


क्रमांक- २ मधील अटी व शा्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


७. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अ.सं.क्र. १४३/२०/१४७२, दिनांक ४ नोव्हेंबर, 


२०२० व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४०४/२०२०/व्यय-१३, दिनांक ७ नोव्हेंबर, 


२०२०, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २६२/अर्थोपाय दिनांक ७ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या 


सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८; सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४३२८२८१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sa nj eeV Digitally signed by 


Sanjeev 


H aris h Cc h ले. Harishchandra Dhuri 


_ Date: 2020.12.11 
ndra Dhuri 15:45:06 +05'30 


(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे . 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग . 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -३ऑअ) . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


